रेशीम होती व उद्योग विकास 

केंद्र पुरस्कृत सिल्क समग्र (505) योजनेंतर्गत 
केंद्र हिस्सा व राज्य हिळछ्याचा निधी वितरीत 
करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : केंपुयो-२०१८/प्र.क्र.१२५/रेशीम कक्ष 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक : २५ जून, २०१९ 


शासन निर्णय, सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, क्रमांक: केंपुयो-१११५/प्र. क्र. १०१/रेशीम कक्ष, 
दिनांक ८ फेब्रुवारी, २०१६ 

शासन निर्णय, सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, क्रमांक: केंपुयो-२०१७/प्र.क्र.६९/रेशीम कक्ष, 
दिनांक ३१ मार्च, २०१८ 

केंद्रीय रेशीम मंडळाचे पत्र क्रमांक: CSB-3/2/EFC/CSS/2049-20/CSS, दिनांक २०.०४.२०१८ 
केंद्रीय रेशीम मंडळाचे पत्र क्रमांक: CSB-3/XIl-Plan/CSS-Release(Re-appropriation)/ 
2099-9¢/CSS, दिनांक ११.०९.२०१८ 

संचालक (रेशीम), नागपूर यांचे पत्र क्रमांक: रे/कार्या-९/अ.नि./केंराहिनि/१८-१९/१४९१, 

दिनांक १२.१०.२०१८ 

शासन परिपत्रक, वित्त विभाग, क्रमांक: अर्थसं-२०१७/प्र.क्र.9५/अर्थ-३, दिनांक १८एप्रिळ, २०१७ 
शासन परिपत्रक, वित्त विभाग, क्रमांक: अर्थसं-२०१९/प्र.क्र.४४/अर्थ-३, दिनांक १ एप्रिल, २०१९ 
शासन निर्णय, सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, क्रमांक: लेखानु-२०१९/(प्र.क्र.१२/१९)/१७-स, 
दिनांक २ एप्रिळ, २०१९ 

शासन निर्णय, सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, क्रमांक: प्रावियो-२०१८/प्र.क्र. ९०/रेशीम कक्ष, 
दिनांक २४ मे, २०१९ 


qo) संचाळक (रेशीम), नागपूर यांचे पत्र क्रमांक: रे/कार्या-९/अ.नि./केंराहिनि/१९-२०/२२७, 


दिनांक २७.०५.२०१९ 


प्रस्तावना : 


बाराव्या पंचवार्षिक योजनेमध्ये केंद्र पुरस्कृत CDP योजनेच्या मानकांमध्ये काही बदल 


झाल्याने सुधारित मानांकनांना दिनांक २२ फेब्रूवारी, २०१३ च्या शासन निर्णयान्वये मान्यता 


देण्यात आली आहे. आता प्रस्तूत योजना बंद करुन राज्यात केंद्रीय रेशीम मंडाळाच्या आर्थिक 
सहाय्याने तुती व टसर रेशीम वाढीकरीता वर नमूद दिनांक २०.०४.२०१८ च्या केंद्रीय रेशीम 
मंडाळाच्या पत्रान्वये व त्या अनुषंगाने सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभागाच्या दिनांक २४ मे, 
२०१९ च्या शासन निर्णयान्वये रेशीम उद्योग विकासाच्या केंद्र पुरस्कृत सिल्क समग्र (505) 
योजनेंतर्गत विविध योजना राबविण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे. केंद्र पुरस्कृत सिल्क समग्र 
(ISDSI) योजना राबविण्यासाठी तत्काळीन CDP व CSS या योजनांतर्गत अखर्चित निधी 
वापरण्यास केंद्रीय रेशीम मंडळाने त्यांच्या दिनांक ११.०९.२०१८ च्या पत्रान्वये पुढीलप्रमाणे 
मान्यता दिली आहे :- 


शासन निर्णय क्रमांकः केंपुयो-२०१८/प्र.क्र.१२५/रेशीम कक्ष 


(रूपये लाख) 

ay प्राप्त निधी खर्च अखर्चित रक्‍कम चलनाव्दारे | एकूण जमा केंद्रीय रेशीम 

निधी waft जमा मंडाळाने खर्च 

प्रत्यार्पित करण्यास मान्यता 

दिलेला निधी 

रूपये 

२०१४-१५ २९९९.८३ | ७८७.२२३ २१२.६०७ १४३.७५७ ६८.८५० २१२.६०७ २०९.३०४ 
(C.D.P) 

२०१५-१६ | 989.198 9493.00 २८.७४ [4 २८.७४० २८.७४० २८.४७० 
(C.S.S) 

एकूण ११४१.५७ | 800.223 289.309 483.049 ९७.५९ २४१.३४७ 239.998 


वरीलप्रमाणे CDP व CSS या योजनेतंर्गत अखर्चित राहिलेला केंद्र feazara निधी व 
त्या प्रमाणात राज्य fessara निधी संचाळक(रेशीम) यांनी सादर केलेल्या दिनांक २७ मे, 
२०१९ सुधारीत प्रस्तावानुसार वितरीत करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन नणय निर्णय : 

केंद्र पुरस्कृत Catalytic Development Program (CDP) योजना बंद करुन राज्यात 
केंद्रीय रेशीम मंडाळाच्या आर्थिक सहाय्याने तुती व टसर रेशीम वाढीकरीता सहकार, पणन व 
वस््रोद्योग विभाग विभागाच्या दिनांक २४ मे, २०१९ च्या शासन निर्णयान्वये रेशीम उद्योग 
विकासाच्या केंद्र पुरस्कृत सिल्क समग्र (50959) योजनेंतर्गत विविध योजना राबविण्यास 
मंजूरी देण्यात आळी आहे. केंद्र पुरस्कृत सिल्क BAF (ISDS!) योजना राबविण्यासाठी 
तात्कालीन CDP व CSS या योजनांतगत अखर्चित निधी रु.२३७.७७४ लक्ष वापरण्यास 
केंद्रीय रेशीम मंडाळाने त्यांच्या दिनांक ११.०९.२०१८ च्या पत्रान्वये मान्यता दिली आहे. त्यास 
अनुसरून संचालक(रेशीम) यांनी त्यांच्या दिनांक २७ मे, २०१९ च्या पत्राव्दारे सादर केलेल्या 
सुधारीत प्रस्तावानुसार खालीलप्रमाणे केंद्र हिऱ्याचा रू.२३०.३७७ लक्ष व राज्य हिळ्याचा 
रू.१११.४१४ लक्ष असा एकूण निधी रुपये ३,४१,७९,१००/- (अक्षरी रुपये तीन कोटी 
एक्केचाळीस लक्ष एकोणऐंशी हजार शांभर मात्र) खर्च करण्यास शासन मंजुरी देण्यात येत 
आहे. 


Sr Name of Scheme Unit Unit cost | Physical Social Sharing Funds Total fund | 
Rs representation Pattern Rs.in lakh Rs.in lakh 
(Gen/SC) [ESB | State | CSB State 
A Unspent Balance of CSS F.Y. 2015-16 
1 | Assistance for construction Of Rearing No’s 168639 7 SC 65% | 25% 7.670 2.950 10.620 
house Model No.I (1000 sq.ft) 
(SCSP/TSP Capital Head ) 
2 | Support for development of Mulberry acre 50000 64 SC 65% | 25% 20.800 8.000 28.800 
Plantation raising high yielding 
varieties 
SUB TOTAL -A SC 28.470 10.950 39.420 
[al Unspent Balance of CDP F.Y. 2014-15 
1 | Assistance for construction Of Rearing No’s 168639 28 SC/TSP 65% | 25% 30.690 11.810 42.500 


house Model No.I (1000 sq.ft) 
(SCSP/TSP Capital Head ) 


पृष्ठ 8 Tat 2 


शासन निर्णय क्रमांकः केंपुयो-२०१८/प्र.क्र.१२५/रेशीम कक्ष 


Sr Name of Scheme Unit Unit cost | Physical Social Sharing Funds Total fund 
Rs representation Pattern Rs.in lakh Rs.in lakh 
2 | Support for development of Mulberry acre 50000 536 All General | 50% | 50% 134.000 67.000 201.000 
Plantation raising high yielding 
varieties (Revenue Head) 
3 | Incentive for BV Raw Silk Production kgs 100 | 12874 SGEN 50% | 50% 6.437 6.437 12.874 
in kg (As per CDP Norms ) (Revenue 
Head) 
4 | Supply of rearing appliances(Only for No’s Rs 30000/- 438 GEN 50% | 25% 29.230 14.620 43.850 
mulberry prunner)Rs.1001 1/-per per Mulberry 
quantity(Centra share Rs.6673/- and Prunner as 
State share Rs.3337/-(Capital per CDP 
Heade)(As per CDP norms) Manual rate 
Rs.14000/-is 
Market Rate 
IRs.10011/- is 
1.2 Tender 
Rate 
5 | Assistance for rearing No’s Rs.59700/- 4 SC/TSP 65% | 25% 1.550 0.597 2.147 
appliances(Excluding Rotary 
Mountage & _ including plastic 
chandrika) Capital Head 
SUB TOTAL B 201.907 100.464 302.371 
Grand TOTAL A+B 230.377 111.414 341.791 


२. सदर निधी isDS! योजनेच्या सुधारीत मानकांना दिलेल्या प्रशासकीय मंजूरीनुसार व 
त्या संदर्भातील मार्गदर्शक सुचनांनूसार संचालक (रेशीम) यांनी खर्च करावा. तसेच ज्या 
योजंनासाठी व बाबींसाठी केंद्र शासनाने निधी उपलब्ध केला आहे, त्याच बाबींवर सदर निधी 
खर्च होईल याची दक्षता घ्यावी. वितरीत करण्यात आलेल्या निधीतून झालेल्या खर्चाचे 
उपयोगिता प्रमाणपत्र केंद्रीय रेशीम मंडळ व शासनास विहीत मुदतीत सादर करण्याची 
कार्यवाही संचालक (रेशीम) यांनी करावी. 


३. सदर योजनेखाली एप्रिल-२०१९ ते जुलै-२०१९ या चार महिन्यात खर्च करण्यासाठी 
संचालक (रेशीम) यांनी मागणी केलेल्या कॅश-फ्लोच्या मर्यादेत वरीलप्रमाणे मंजूर करण्यात 
आलेल्या निधीपैकी रक्‍कम वितरीत करण्यात येत आहे. केंद्र हिक्यासाठी रक्‍कम रुपये 
२,३०,३७,७००/- पैकी रुपये २,००,००,०००/- (अक्षरी रुपये दोन कोटी मात्र) इतकी रक्‍कम 
वितरीत करण्यात येत असून उक्त खर्च हा “मागणी क्र. व्ही-२, लेखाशिर्ष-२८५१-ग्रामोद्योग व 
लघुद्योग-११० संमीश्र ग्रामोद्योग व लघुद्योग आणि सहकारी संस्था, (०२) (४९) रेशीम 
उद्योगाचा विकास (केंद्र पुरस्कृत) (केंद्र हिस्सा) (कार्यक्रम) (२८५१ १२६९), ३१, सहायक 
अनुदाने” या खाळी सन २०१९-२० या वर्षासाठी उपलब्ध असलेल्या अनुदानातून भागविण्यात 
यावा. 

तसेच, राज्य हिछ्यासाठी रक्‍कम रुपये १,११,४१,४००/- पैकी 
रुपये १,००,००,०००/- (अक्षरी रुपये एक कोटी मात्र) इतकी रक्‍कम वितरीत करण्यात येत 
असून उक्त खर्च हा मागणी क्र. व्ही-२, लेखाशिर्ष-२८५१-ग्रामोद्योग व लघुद्योग-११० संमीश्र 
ग्रामोद्योग व लघुद्योग आणि सहकारी संस्था, (०२) (४५) रेशीम उत्पादक, खादी ग्रामोद्योग व 
ग्रामोद्योग विकास (कार्यक्रम) (२८५१ १२०४), ३१, सहायक अनुदाने (वेतनेतर)* या खाली सन 
२०१९-२० या वर्षासाठी उपलब्ध असलेल्या अनुदानातून भागविण्यात यावा. 
४.  परीच्छेद-१ मध्ये नमुद केलेल्या केंद्र हिऊ्यासाठी मंजूर vasa उर्वरित रक्‍कम 
रुपये ३०, ३७,७००/- व राज्य fest मंजूर रक्कमेपैकी उर्वरित रक्‍कम 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः केंपुयो-२०१८/प्र.क्र.१२५/रेशीम कक्ष 


रुपये ११,४१,४००/- ह्या माहे जुले-२०१९ नंतर Hal फ्लो उपलब्ध झाल्यानंतर वितरीत 
करण्यात येतील. 

५. उक्त निधी कोषागारातून आहरण व संवितरण करण्यासाठी संचालक (रेशीम) यांना 
नियंत्रण अधिकारी म्हणून प्राधिकृत करण्यात येत आहे. उक्त निधी 8395 प्रणालीवर 
संचालक (रेशीम) यांचे अधिनस्थ सुपुर्द करण्यात येत आहे. 

६. सदर शासन निर्णय वित्त विभागाचा अनौपचारीक संदर्भ क्र. २०१/२०१९/व्यय-२, 
दिनांक २७ मार्च, २०१९ अन्वये दिलेल्या मान्यतेनुसार तसेच, संदर्भ क्रमांक ८ येथील शासन 
निर्णयान्वये खर्चास मिळालेल्या परवानगीस अनुसरून निर्गमित करण्यात येत आहे. 


७. सदर शासन निर्णय हा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक क्र. 
२०१९०६२६१२०९०९३६०२ असा आहे. हा शासन निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित 
करण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


3 Digitally signed by Ashish Anaclet Lo 
nment f Maharashtra, ou=Co-Operation 
AS h | ५ h Mark tiles Department, postalCode=400032, 
st=Mi 
254. 38db9Sbf4b157b5906fb45b17fdfe4e8db8 
00% 1497 
A n a C | et Lo es ber=4c69f8b7f13f76b97aa93b0d 155291618236 
d678a555f6eb04d1a38750cf, cn=Ashish Anaclet Lope: 
2019.06.26 12:20:33 +05'30 


(आ. अ. लोपिस) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रत- 


१. महालेखापाल, लेखा व अनुज्ञेयता, महाराष्ट्र-१/ २, मुंबई / नागपूर 

२. महालेखापाल, लेखा परिक्षा, महाराष्ट्र-१/ 2, मुंबई / नागपूर 

३. वरिष्ठ उपमहालेखापाल (पडताळणी), बाह्य ळेखा परीक्षा विभाग (नागरी)मुंबई, 

४. संचालक (रेशीम), रेशीम संचालनालय, नागपूर. 

५. सदस्य सचिव, केंद्रीय रेशीम मंडळ, बंगलोर. 

६. कोषागार अधिकारी, नागपूर 

७. सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी, 

८. नियोजन विभाग (का-१४३१) मंत्रालय, मुंबई 

९. वित्त विभाग (व्यय-२/ अर्थसंकल्प-१३/ अर्थोपाय) मंत्रालय, मुंबई 

१०.सर्व सहायक संचालक, प्रादेशिक रेशीम कार्यालये 

११.सर्व जिल्हा रेशीम विकास अधिकारी 

१२.कार्यासन अधिकारी (का-१७-स), सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, मंत्रालय, 
मुंबई 

१३.निवड नस्ती (रेशीम कक्ष). 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


